डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
विद्यापीठ, दापोली अंतर्गत विविध 
महाविद्यालयांमध्ये डिजिटल होर्डिंग व 
डिजिटल स्टॅंडी ही उपकरणे बसविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१३१/७-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २६/०९/२०२४ 


वाचा:- 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०२१/प्र.क्र.१२६/का-३४, 
दि.१३.०८.२०२१. 

२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३८/३ओ,दि.२०.१०.२०२३. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र.मावज-२०२३/प्र.क्र.१८७/का-३४, 
दि.२३.११.२०२३. 

४. संचालक (विस्तार शिक्षण व सासावि), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे 
यांचे पत्र जा.क्र.मकृप/सासावि/११६ वी बैठक/२१८६/२०२४, दि.१५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत ळोककल्याणकारी योजना, विकास प्रकल्प, 
अभिनव उपक्रम, अभियान आणि कार्यक्रम राबविळे जातात. या योजना, अभिनव उपक्रम,अभियान 
आणि कार्यक्रम यांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहचविण्याचे काम माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयामार्फत केले जाते. यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रसार 
माध्यमांच्या विविध प्रकारांचा वापर केला जातो. राज्य शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम आणि 
अभियान यांवर आधारीत जाहिरातींच्या कल्पक कामांच्या निर्मितीसाठी (Creative Work), 
जाहिरातींची कार्ये पार पाडण्यासाठी तसेच, शासकीय जाहिरात वितरण धोरणाची 
अंमलबजावणीची कार्यपध्दती यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१३.०८.२०२१ व 
दि.२३.११.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित केल्या आहेत. 

राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांमध्ये शोती, शहोतीविषयक तंत्रज्ञान, शेतीपूरक व्यवसाय, 
खते, विविध बियाण्यांवर विविध संशोधनात्मक कार्य केले जाते. कृषि विद्यापीठांनी विकसीत 
केलेले शास्त्रोक्त तंत्रज्ञान/अभिनव उपक्रम/शेती पध्दती यांचा उपयोग ]ोतकऱ्यांना होण्याच्या 
दृष्टीने विस्तार कार्य हाती घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच, कृषि विद्यापीठांतर्गत होणाऱ्या 
संशोधनात्मक कार्याची त्याचप्रमाणे,विद्यापीठांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची व्यापक 
प्रसिध्दी व सदर योजना परिणामकारकरित्या शोतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. याकरिता 
विद्यापीठ परिसरात डिजिटल होर्डिग व डिजिटल vest बसविल्यास विद्यापीठाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१३१/७-ओ 


संशोधनात्मक कार्याची व विद्यापीठाने विकसीत केलेले शास्त्रोक्त तंत्रज्ञान/अभिनव उपक्रम/ शेती 
पध्दती याची व्यापक प्रसिध्दी होण्यास मदत होईल. डिजिटल होर्डिंग व डिजिटल स्टँडी या 
डिजिटल उपकरणांच्या माध्यमातून विद्यापीठाच्या, शासनाच्या विविध योजना किंवा कार्याबद्दल 
माहिती काही वेळातच शेतकरी व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे अशा डिजिटल 
उपकरणांची विद्यापीठांच्या विविध महाविद्यालयांतर्गत आवश्‍यकता असल्याने, डॉ.बाळासाहेब 
सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली अंतर्गत विविध महाविद्यालयांमध्ये डिजीटल होर्डिंग व 
डिजीटल स्टॅंडी बसविणेबाबतचा एकूण रु.८९६.०० लाख रकमेचा प्रस्ताव उपरोक्‍त संदर्भ क्र.४ 
अन्वये, संचालक (विस्तार शिक्षण व सासावि), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांनी 
शासनास सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, 
दापोली अंतर्गत विविध महाविद्यालयांमध्ये,डिजीटल होर्डिंग व डिजीटल स्टॅंडी बसविणेबाबतच्या 
एकूण रु.८९६.०० लाख इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकीय प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली अंतर्गत विविध महाविद्यालयांमध्ये 
डिजीटल होर्डिंग व डिजीटल test बसविणेबाबतच्या एकूण रु. ८९६.०० लाख (अक्षरी रुपये आठ 
कोटी, शहाण्णव लाख फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकीय प्रस्तावास खालीलप्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr Item Name Size Qty [| Amount 
.N 
० 
| 1 | 2 3 | 4 | 5 (4x 5) 
1 | Digital Hordings 12.60(L) 30 1200000 | 36000000 
x8.18(H) ft 

P6 OUTDOOR LED SCREEN 

(Pixel Pitch: P6 Outdoor, Resolution 32x 32 

Module 1 Size: 192 x 192 Brightness: 4500 

cd/m2 IP Grade: IP65, Refresh Rate: >1920, 

Lamp Defective Rate: <0.0003, LED 

Encapsulation: SMD2525, Scan 1/8, Life: 

100000 hours, Cabinet Material: MS Pixel) 

INSTALLATION, Transportation 
2 | Digital Standee — 3.5(L) x 5.5(H) | 400000 | 32000000 

P4 Full color Outdoor LED Video wall with ft 

Novastar Processor TB4/ MHuidu C36C 

Including Fabrication and_ civil work. 

INSTALLATION, Transportation 
3 | CONTROLLER 500000 
| 4 | 11Ft Unipole Structure 1500000 
| 5 | Total (1+2+3+4) 70000000 
Ee) GST 28% (Sr.No. 5 19600000 

x 28%) 
Total 89600000 


२. डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, यांनी डिजीटल होडिंग व 
डिजीटल test या उपकरणांची खरेदी विहित पद्धतीने ई-निविदा प्रक्रिया राबवून करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१३१/७-ओ 


३. डिजीटल होडिंग व डिजीटल स्टॅंडी यावर जाहिरात/प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येणारा 
मजकूर हा कृषि विषयक योजना, तंत्रज्ञान, कार्यक्रम याबाबतचा व कृषि विद्यापीठाच्या,शासनाच्या 
धोरणांशी सुसंगत असावा. 

४. सदर प्रसिद्धीतून शासनाने/कृषि विद्यापीठाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांचे प्रतिबिंब 
दिसले पाहिजे. 


५. डिजीटल होर्डिंग व डिजीटल स्टँडी यावर जाहिरात निर्मिती ( Creative Agency) निवड 
करण्याची पद्धती ही सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१३.०८.२०२१ व दि.२३.११.२०२३ 
मधील व कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, दि.२०.१०.२०२३ यातील तरतूदींनुसार करण्यात 
यावी. 


६. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१ 
पीकसंवर्धन, (००)(०७) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोलीला सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम) (२४१५ ००८१) या लेखाशिर्षाखालील ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९२६१९०२४७६२०१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA MADHAV : 
PATIL 


8493680त, 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महासंचालक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 

३. कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 

४. कुलसचिव, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 

५. वित्तीय सल्लागार,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

६. विद्यापीठ अभियंता, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

१०. उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जि. रत्नागिरी. 

११. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१२. उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


